सह्याद्री व नंदगिरी राज्य अतिथिगृहास 
किराणा सामानाचा पुरवठा करण्यासाठी 
प्राप्त निविदांची छाननी करण्यासाठी समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक राअगृ-१०२०/प्र.क्र.9४/३१(ब) 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक-२०.१०.२०२० 


शासन निर्णय- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या राजशिष्टाचार शाखेच्या अधिपत्याखालील सह्याद्री व नंदगिरी 
राज्य अतिथीगृहात किराणा सामानाचा पुरवठा करण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या ई-निविदांची 
छाननी करुन सुयोग्य निविदेची शिफारस करण्यासाठी खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत 
आहे. 


सह सचिव (राजशिष्टाचार) कार्यासन-३१ -अध्यक्ष 
2. | अवर सचिव (कार्यासन-३१ -सदस्य 
३ | उद्योग सहसंचालक(विभागीय -सदस्य 


कार्यालयो/उद्योग संचालनालयाचे प्रतिनिधी 
४ | विभागीय अधिकारी(लेखा व कोषागारे)/लेखा व | -सदस्य 
कोषागारे संचालनालयाचे प्रतिनिधी 
५ | व्यवस्थापक, सह्याद्री राज्य अतिथीगृह -सदस्य 

६ | कक्ष अधिकारी (राजशिष्टाचार) (कार्यासन-३१) | -सदस्य सचिव 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२०१०२०१७४००११९०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVAJI GULABRAO GORE 
IN, 
S H | VAJ | 2.5.4.20=5a914ec7d7235 1a68d9f1 2e80317d75 1 2bf6f1 9c34fee2557: 
७: £57, postalCode: 132, street=3RD 
FLOOR,PROTOCOL,GAD,MANTRALAY,MUMBAI, 
G U LA B R A O G O R E ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SHIVAJI GULABRAO GORE 
2020.10.20 17:42:23 +05'30' 
(शिवाजी गोरे) 


प्रति - 


१. सह सचिव तथा सहमुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी (कार्यासन-३१ब),सा.प्र.वि. 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
२. अवर सचिव कार्यासन ३१, सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअगृ-१०२०/प्र.क्र.७४/३१(ब) 


३. सहसंचालक, उद्योग संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
४. संचालक, लेखा व कोषागारे, प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

५. व्यवस्थापक, सह्याद्री राज्य अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई 

६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


